मौजे सिसारखेडा, ता.सिल्लोड, जिल्हा 
औरंगाबाद येथे उपकेंद्र मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२१/ प्र.क्र.२८४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २६ जून २०२३. 


सहसंचालक,आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने),मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-७अ 
/टे-८/सिसारखेडा/औरंगाबाद/उपकेंद्र/स्थापना/४०३८-४०/२१, दि.१२.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मौजे सिसारखेडा, ता. सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद येथे नविन उपकेंद्र मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मौजे सिसारखेडा, ता. सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद येथे नविन उपकेंद्र स्थापन करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर उपकेंद्रासाठी विहीत पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर उपकेंद्र बांधकाम 
जिल्हा नियोजन निधीमधून झाल्यावर शासनस्तरावर पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१७३७११४११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ASH OK. ४५० 


DN: c=IN, o=GOVERNMEN 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
=e212845163abd708717bb4 


2,5.4.20= 
bef92b6886b147679a5af5a494e268 
689ab8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
jalNumber=5F7ECA 1F400D866EA 


ATRAM ७ 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 
३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
६. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद. 
७. जिल्हा area चिकित्सक, औरंगाबाद. 
८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१०. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


